RNI No.MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ७ , अंक १३० ] ] 


सोमवार , ऑक्टोबर २५ , २०२१ / कार्तिक ३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ३१७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


, 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२१ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम , 


1 


क्रमांक डिवायएस ०५२१ / प्र.क्र . ६१ / राउशु - २.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र विदेशी मद्य ( आयात व निर्यात ) नियम , १ ९ ६३ मध्ये आणखी 

सुधारणा 
करुन खालील नियम तात्काळ अंमलात आणले जावेत आणि म्हणून हे नियम , महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम ( १ ९ ४ ९ चा २५ वा ) चे कलम १४३ चे 
पोट - कलम ( ३ ) मधील परंतुकानुसार तरतूद केल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीशिवाय तयार करण्यात यावेत , असे महाराष्ट्र शासनास वाटते . 

त्याअर्थी , आता , महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम , १ ९ ४ ९ चे कलम १४३ चे पोट - कलम ( २ ) च्या खंड ( बी ) , ( जी ) व ( एच -१ ) नुसार तरतूद 
केल्याप्रमाणे व प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , 
याद्वारे , महाराष्ट्र विदेशी मद्य ( आयात व निर्यात ) नियम , १ ९ ६३ मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नियम करीत आहे , ते असे : 

या नियमांना , महाराष्ट्र विदेशी मद्य ( आयात व निर्यात ) नियम , १ ९ ६३ ( सुधारणा ) नियम २०२१ असे संबोधण्यात यावे . 
२ . महाराष्ट्र विदेशी मद्य ( आयात व निर्यात ) नियम , १ ९ ६३ ( यात यापुढे ज्याचा “ प्रधान नियम ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) मधील 
नियम ११ मधील उपनियम ( १ ) मध्ये खंड ( अ ) मधील “ रुपये दोन प्रती बल्क लिटर ” या शब्दाऐवजी " रुपये दहा प्रती बल्क लिटर ” असे वाचावे . 

प्रधान नियमातील नियम २३ च्या पोट - नियम ( १ ) च्या खंड ( अ ) मधील उपखंड ( i ) च्या , 
( i ) नोंद ( अ ) मधील " रुपये दोन प्रती बल्क लिटर ” या शब्दाऐवजी " रुपये ०.४० प्रती बल्क लिटर " असे वाचावे . 
( ii ) नोंद ( ब ) मधील “ रुपये दोन प्रती बल्क लिटर ” या शब्दाऐवजी " रुपये ०.४० प्रती बल्क लिटर ” असे वाचावे . 


१ . 


३ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


युवराज ब . अजेटराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब - ३१७-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑक्टोबर २५ , २०२१ / कार्तिक ३ , शके १ ९ ४३ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 25th October 2021 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT . 


No. BPA 0521 / C.R . 61 / EXC - 2.- Whereas , the Government of Maharashtra considers that 
the following rules further to amend the Maharashtra Foreign Liquor ( Import and Export ) Rules , 
1963 , should be brought into force with immediate effect and therefore , the rules should be made 
without previous publication as provided by the proviso to sub - section ( 3 ) of section 143 of the 
Maharashtra Prohibition Act , ( XXV of 1949 ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clauses ( 6 ) , ( g ) and ( h1 ) of 
sub - section ( 2 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act and of all other powers enabling 
it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to 
amend the Maharashtra Foreign Liquor ( Import and Export ) Rules , 1963 , as follows , namely : 

1. These rules may be called the Maharashtra Foreign Liquor ( Import and Export ) 
Rules , 1963 ( Amendment ) Rules , 2021 . 

2. In rule 11 of the Maharashtra Foreign Liquor ( Import and Export ) Rules , 1963 
( hereinafter referred to as “ the principal rules ” ) , in sub - rule ( 1 ) , in clause ( a ) , for the words 
“ rupees two per bulk litre ” the words “ rupees ten per bulk litre ” shall be substituted . 

3. In rule 23 of the principal rules , in sub - rule ( 1 ) , in clause ( a ) , in sub - clause ( i ) , 

( i ) in entry ( a ) , for the words “ Rupees two per bulk litre ” the figures and words 
“ Rupees 0.40 per bulk litre . ” shall be substituted . 
“ 

( ii ) in entry ( 6 ) , for the words “ Rupees two per bulk litre ” the figures and words 
" Rupees 0.40 per bulk litre " shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


YUVRAJ B. AJETRAO , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


